RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ५ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६४ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६८ / २०१९.- श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक 
५ जानेवारी २०१९ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ६ जानेवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २ जानेवारी २०१९ ते दिनांक 
७ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. बी . सी . कांबळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. बी . सी . कांबळे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . बी . सी . कांबळे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


, 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


(१ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांजकडून 
वाचा.. ( १) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३/ प्र.क्र . १९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस.व्ही.सी.आर 

४३२० / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १९९ ४ . 
( ३ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म. राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.गावठाण / 

अधिसूचना /पिरकोण व भेंडखळ / प.नो. ९१ व ९ २/ २०१७. 
( ४ ) उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांचेकडील सजा पुनर्रचना प्रस्ताव क्र.न.भू .२ / मौजे नागांव / 
परिरक्षण / २०१८ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ , प्राप्त दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / प.नो. ०१/ २०१९.- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक १०९ ३/ प्र.क्र . १९ / ल-१, दिनांक 
१८ ऑगस्ट १९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर ४३२० / स-४ / १९९ ४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . वाचा क्र . ( ३) नुसार उरण सजांची गावे व मिळकती कायम 
करणेत आलेल्या आहेत . 

उप संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , उरण यांचे 
अधिनस्त सजा उरण मध्ये मौजे नागांव हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावीत केले आहे . 

उप संचालक भूमि अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे नागांव, 
गाव उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, उरण, जि . रायगड यांचे अधिनस्त सजा उरण मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येऊन परिरक्षणांस घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये २९, ४११ वसूल करावी. 
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ पासून होणेची आहे. 

सजा प.भू. उरण , ता . उरण , जिल्हा रायगड मधील गावांचा /मिळकतींचा तपशील 
अ. क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 

( पुनर्रचनेपूर्वी) 

घ्यावयाचे गाव 

गांवे मिळकती मिळकती सजा गावे मिळकती 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( १२ ) ( १३ ) 
रायगड उरण उप अधीक्षक उरण 

१८६२ नागांव १०६ ९ उरण उरण १८६२ 
भूमि चाणजे १३०० 

चाणजे १३०० 
अभिलेख चिरनेर ९ ५२ 

चिरनेर 

९ ५२ 
आवारे ७ ९ २ 

आवारे ७ ९ २ 
केंगाव ५६७ 

केंगाव ५६७ 
वशेणी १०१८ 

वशेणी १०१८ 
विधंणे ६७३ 

विधंणे ६७३ 
भेंडखळ 

भेंडखळ ५८ ९ 
पिरकोण ५८४ 

पिरकोण ५८४ नव्याने 

नागांव १०६ ९ सामिल 
एकूण ९ गावे ८३३७ १ गाव १०६९ एकूण १० गावे ९ ४०६ 


~ 


नाव 


सजा 


गाव 


१ . 


उरण 


उरण 


पुणे, 
दिनांक ८ जानेवारी २०१ ९ . 


एस . चोक्कलिंगम , 
जमाबंदी आयुक्त 

आणि संचालक 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ), पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ३ 

पोलीस आयुक्त, 

ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ७४ / २०१९.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १२ जानेवारी २०१९ रोजी राजमाता जिजाऊ जयंती/ स्वामी विवेकानंद जयंती, दिनांक १३ जानेवारी २०१ ९ रोजी 
गुरूगोविंदसिंह जयंती , दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ रोजी मकर संक्रांत व दिनांक १६ जानेवारी २०१९ रोजी छ. संभाजीराजे राज्यभिषेक दिन असे 
सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 


~ 


. 


. 


( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले , बंदुका , लाठ्या , किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, ( २) दगड 
किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. (५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (६ ) सभ्यता 
अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव , 
चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. ( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे 
इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे ,किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


“ 


" 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. 


( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ६ जानेवारी २०१ ९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २० जानेवारी २०१९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 
दिनांक ५ जानेवारी २०१ ९ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु .) – १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ /११-१७ शके १९४० 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. /म.आ / १६८ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी राजमाता जिजाऊ जयंती (तिथीप्रमाणे), दिनांक २३ जानेवारी २०१९ रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, 
दिनांक २६ जानेवारी २०१ ९ रोजी प्रजासत्ताक दिन ( गणराज्य दिन), दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजी स्वामी विवेकानंद जयंती ( तीथीप्रमाणे),दिनांक 
२८ जानेवारी २०१९ रोजी लाला लजपतराय जयंती,दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथि असे सण व उत्सव साजरे करण्यात 
येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे 
००-०१ वा . पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम 
३७( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 


. 


. 


. 


२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था 

राखणेकामी महाराष्ट्र 

पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

३ . त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका , रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही 

वस्तू बरोबर 

वाहून नेणे , बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस 

आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 


पंकज डहाणे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, नवी मुंबई . 


दिनांक १५ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ५ 

पोलीस आयुक्त, 

नवी मुंबई यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ / ४४ ९८ / २०१८.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक ३ जानेवारी २०१९ रोजी सावित्रीबाई फुले जयंती / महिला मुक्ती दिन , दिनांक १२ जानेवारी २०१९ रोजी राजमाता जिजाऊ जयंती / 
स्वामी विवेकानंद जयंती / राष्ट्रीय युवा दिन, दिनांक १३ जानेवारी २०१९ रोजी गुरू गोविंदसिंग जयंती, दिनांक १५ जानेवारी २०१९ रोजी मकरसंक्रांती 
असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता 
दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

३. त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २ जानेवारी २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे २४-०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 
अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे. 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस 

आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 


पंकज डहाणे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , 

नवी मुंबई . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 ) /A.P./701/(01 )/2019.- Whereas, it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub -section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951 ) do , prohibit , 

( i) Any assembly of five or more persons, 
(ii ) Any procession of any persons and 
(iii ) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 12th January 2019 and ending at 24-00 hours 
on 26th January 2019 throughout the City of Brihan Mumbai. 
The prohibition contained in the order shall not apply to : 

(a ) Marriage/ thread naming ceremony , assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places. 
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business . 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be. 
f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions . 
( g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities. 
(h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places, and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and Seal on 7th January 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 ) /L.W.7702 (01)/2019.- Whereas, I consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai, I, Manjunath Singe , Dy. Commissioner of Police , 
(Operations ), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub -sections ( 1) and 
(2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of section 2 and sub -section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan 
Mumbai for the period from 00-01 hours of 12th January 2019 to 24-00 hours on 10th February 2019 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords, spears , bludgeons, unlicensed guns, knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harm (violence). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missile . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
( e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music. 
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the pre 

parations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Brihan Mumbai City Police, offend against decency or morality or undermine the 

security of or tend to over- throw the State . 
2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards orGurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 31/2 feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed ; as if this order had not expired . 

5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbaiby affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphones, as well as publishing through media of whatever form available . 


Given under my hand and Seal on 7th January 2019 . 


MANJUNATH SINGE, 
Dy . Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2019-2.- Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon 
me under sub -section ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act , XXII 
of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for 
the period from 00-01 hours of 24th January 2019 to 24-00 hours of 7th February 2019 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords , spears , bludgeons, unlicensed guns , knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms ( violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
( c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music. 
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the pre 

parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine 

the security of or tend to over -throw the state . 
2 . If any persons goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government . 

3. Any assembly , programme, public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place, without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet . 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media . 

Given under my hand and Seal on 21st January 2019 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० ९ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

GREATER MUMBAI 


4. This order shall remain in force with effect 
from 00-01 hrs . of 20th January 2019 till 24-00 
hrs . of 18th February 2019 unless withdrawn 
earlier. 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL 

PROCEDURE CODE , 1973 ) 


5. Any person contravening this order shall be 
punishable under Section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860 . 


No. CP /XI(6 )/ 2266 /(01)/2019.—Whereas, it is 
likely that terrorists/anti-national elements might 
make use of drones, remote controlled micro - light 
aircrafts , aerial missile , para - gliders in their 
attacks and thereby endanger the life and limb of 
public at large , destroy public property and cause 
disturbance to Law and Order in the 


8. As the notice cannot be served individually 
to all concerned the order is hereby passed ex -parte. 
It shall be published for the information of public, 
through press and by affixing copies on the Notice 
Boards of the police stations, Divisional ACSP , 
Zonal DCSP , Municipal Ward offices and by 
affixing copies at Tahsil and Ward offices . 


Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


Given under my hand and seal on the 17th day 
of the January 2019 . 


2. And whereas it has become necessary that 
some checks should be put on the activities of 
terrorists /anti- national elements across the 
Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent 
the attack through such drones , remote controlled 
micro - light aircrafts, aerial missiles , para -gliders 
and immediate necessary action should be taken 
to prevent the same. 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


3. Now therefore, I,Manjunath Singe, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
mumbai and Executive Magistrate , vide powers 
conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby 
order that no flying activities of drone, remote 
controlled micro -light aircrafts, aerial missiles , 
para -gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction 
of Brihanmumbai Police Commissionerate for the 
period of next 30 Days, i.e. from 20th January 
2019 to 18th February 2019 except for aerial 
surveillance through such devices by Mumbai 
Police or by specific permission in writing by Dy. 
Commissioner of Police (Operation ), 
Brihanmumbai. 


ATT ( .fa.9. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

GREATER MUMBAI 


5. Any person contravening this order shall be 
punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code , 1860 . 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL 

PROCEDURE CODE , 1973 ) 


6. As the notice cannot be served individually 
to all concerned , the order is hereby passed ex 
parte . It shall be published for the information of 
public, through press and by affixing copies on 
the Notice Board of the police stations , Divisional 
ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices and 
by affixing copies at Tehsil and Ward offices . 


No. XI(6 )/ 181/( 1)/2019.—Whereas, it is learnt 
from the reliable sources that , during the 
Ceremonial Parade and public program on the 
Occasion of “ REPUBLIC DAY ” at Shivaji Park , 
Dadar ,Mumbai, the Terrorist/Anti Social elements 
may try to use the air space for breach of peace 
and disturbance of public tranquility and there 
may be grave danger to the human life , safety and 
damage to public property on that account ; 


Given under my hand and seal this on the 18th 
day of the January 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 


2. And whereas, large numbers of people are 
expected to gather for the Republic Day celebrations, 
it is necessary that adequate security checks should 
be put in place to prevent unwanted activities 
around Shivaji Park area in Dadar , Mumbai. 


Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


3. Now therefore , I, Manjunath Singe, Deputy 
Commissioner of Police , (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers 
conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby 
order that in view of the Ceremonial Parade and 
public program on the occasion of “ REPUBLIC 
DAY ” at Shivaji Park , Dadar , Mumbai, NO 
FLYING activity be allowed in the jurisdiction of 
Shivaji Park Police Station , during “ REPUBLIC 
DAY ” on 26th January , 2019 . 


4. This order shall remain in force with effect 
from 00-00 hrs . to 24-00 hrs . of 26th January 
2019 unless withdrawn earlier . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० ११ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/A.P./701 (02 )/2019.- Whereas , it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section (3 ) of section 37 read with sub -section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit , 

(i ) Any assembly of five or more persons, 
(ii) Any procession of any persons and 
(iii) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 27th January 2019 and ending at 24-00 hours 
on 10th February 2019 throughout the City of Brihan Mumbai. 
The prohibition contained in the order shall not apply to : 

(a ) Marriage/ thread naming ceremony, assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places . 
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business . 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(A) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions . 
(g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities. 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers. 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places , and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and seal on 21st January 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


4T rath (chł.fa.y.) — 237 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ / ११-१७ शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

GREATER MUMBAI 


And whereas , in the “ MAKAR SANKRANTI ” kite 
festival, kite flying takes place in large scale on all 
over Mumbai. 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL 

PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CPXI(6 ) NYLON MANJA /( 1) 2019. — Whereas 
during the kite flying festival injury is caused to 
the people and the birds on account of pucca thread 
made out of plastic or similar such synthetic 
material commonly known as Nylon Manja . These 
injuries many a times turn out to be fatal causing 
death of people and birds. It is therefore desirable 
to protect the people and birds from the fatal effects 
of the kite flying thread made out of nylon or plastic 
or synthetic thread ; 


5. Now therefore , I, Manjunath Singe , Deputy 
Commissioner of Police , (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers 
conferred upon me u /sec 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby 
order that the period of 30 day s i.e. 10th January 
2019 to 8th February 2019. Not to allow the use , 
sale and storage of the pucca threads commonly 
known as Nylon Manja made of the plastic or any 
such synthetic material which is likely to cause 
grievous injury to the birds as well as to human 
being specially during the festivals where kite 
flying is played in the jurisdiction of Brihan 
Mumbai Police Commissionerate . 


6. This order shall remain in force with effect 
from 00.01 hrs . of 10th January 2019 till 24.00 
hrs . of 8th February 2019 unless withdrawn 
earlier. 


2 . And Whereas, all these cut threads 
alongwith the kites remain on the land . Because 
of the very long life of the plastic materials which 
are non -biodegradable in nature and can cause 
ecology and animals once they touch the soil strata , 
these threads continue to cause problem such as 
blockage of sewers, drainage lines , natural water 
ways such as rivers , streams, adversely effects on 
soil and waterways and cattle population caused 
by cutting or falling of such threads, suffocation 
of cows and other animals who ingest food items 
alongwith such nylon / plastic materials . Thus the 
impact of such plastic materials used for making 
threads is many and varied ; 


7. Any person contravening this order shall be 
punishable under Section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860 . 


8. As the notice cannot be served individually 
to all concerned the order is hereby passed ex -parte. 
It shall be published for the information of public, 
through press and by affixing copies on the Notice 
Board of the police stations, Divisional ACSP , Zonal 
DCSP , Municipal Ward offices and by affixing 
copies at Tehsil and Ward offices . 


Given under my hand and seal this the 7th day 
of the January 2019 . 


cause 


3. And whereas, extensive use of such 
synthetic thread which are non bio - degradable , 
often result in flash -over on the power lines and 
substations, 

Which many 

power 
interruptions to consumer , straining and damaging 
electrical assets , causing accidents, injuries to 
wildlife and loss of life , damage to environment 
and therefore prevent use of such nylon threads 
for kite flying ; 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
and Executive Magistrate . 

Greater Mumbai. 


4. And whereas, it is desirable to protect the 
innocent birds which are getting extinct day by 
day and classified as rare and endangered species. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० १३ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२ / म.आ./ ८२६ / २०१८.- ज्याअर्थी, नाणार, ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच 
शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिक -ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . 

तसेच नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी ३१ डिसेंबर रोजी पर्यटक व स्थानिक लोक समुद्र किनारी गर्दी करतात . त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

त्याचप्रमाणे दिनांक १ जानेवारी , २०१८ रोजी भिमा-कोरेगांव येथे घडलेल्या घटनेला १ जानेवारी , २०१ ९ रोजी १ वर्ष पूर्ण होत आहे. त्याअनुषंगाने 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था आबाधित राखणेकामी मनाई आदेश लागू करणे आवश्यक आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून , 
त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे. 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / ४०४२२/ २०१८ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी ,मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक ३० डिसेंबर २०१८ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०१९ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदूका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणेकिंवा तयार करणे. 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
(इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे. 

(ग )पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत. 

( १ ) अंत्ययात्रा 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला . 


. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

उप संचालक, भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री/ दु.एस.आर.८ ९ / रायगड / २०१९.- मौजे पहूर , ता . रोहा, जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना दिनांक २३ एप्रिल १ ९८१ 
चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र भाग १ यात पान क्रमांक ३५० मध्ये योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती . 
सदरचेमंजूर योजनेत दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक २९ १ गट नंबर ४०१ यामध्ये 
योजना व नकाशा दुरूस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२(१ ) 
अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, रायगड यांचेकडे दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी पाठविणेत आला होता. त्यांनी सदरचा 
दुरूस्ती मसुदा गांवी तलाठी व तहसिल कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये 
एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत 
अधिनियम , १ ९ ४७ च्या कलम ३२, पोट -कलम (३ ) मधील तरतुदीनुसार उप संचालक भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश ,मुंबई हे मंजूर योजनेतील 
खाते क्रमांक २९१ मध्ये फेरफार करून योजना व गट बुक दुरूस्तीचे प्रस्तावास मसुदा कायम करीत आहे . 


मुंबई . 
दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ . 


शाम खामकर , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख, 

कोकण प्रदेश, मुंबई. 


जिल्हादांडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह / का -१/ टे-१ / मनाई आदेश / वशी-५३३१३/ १८.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ अन्वयेपोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) 
यांनी असे कळविले आहे की , मुरबाड पोस्टेच्या हद्दीत मौजे म्हसा येथे सालाबादाप्रमाणे म्हसोबा ( खांबलिंगेश्वर ) देवस्थानाचा यात्रा उत्सव दिनांक 
२१ जानेवारी २०१९ रोजीपासून ( पौष पौर्णिमा ) सुरू होणार आहे. सदरची यात्रा सतत ०७ ते ०८ दिवस - रात्र चालू राहते . म्हसा यात्रेकरीता ठाणे , 
नगर , रायगड , पुणे, मुंबई , रत्नागिरी, नाशिक व इतर जिल्ह्यातून ८ ते १० दिवस मिळून सुमारे ७ ते ८ लाख भाविक व यात्रेकरू यात्रेकरिता येत 
असतात . यात्रेत मोठ्या प्रमाणात घोगड्या , ब्लँकेट तसेच बैलांचा बाजार होत असतो. तसेच यात्रेत तमाशा व इतर करमणुकींचे कार्यक्रम होत 


असतात . 


ज्याअर्थी, सदर ठिकाणी वाहतुकीचेनियमन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे दिनांक २० जानेवारी २०१ ९ रोजी ००-०० ते दिनांक २८ जानेवारी 
२०१९ रोजी २४-०० वा . पावेतो सार्वजनिक रस्त्यावर तात्पुरत्या स्वरूपात अडथळे उभारावे लागणार आहेत . 

( १) मुरबाड- म्हसा रोड वरती म्हसा नाक्यापासून मुरबाड दिशेला ३०० मीटर अंतरावर 
( २ ) म्हसा- कर्जत रोडवरती म्हसा नाक्यापासून कर्जत दिशेला २०० मीटर अंतरावर 
( ३) म्हसा- धसई रोडवरती मुळ्याचा टेप ( बैल बाजार ) जवळ 

( ४ ) मुरबाड -म्हसा कर्जत रोड वरती बाटलीची वाडी येथे 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३४ अन्वये दिनांक २० जानेवारी २०१९ रोजीचे००-०० वाजेपासून ते दिनांक 
२८ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत मनाई आदेश लागू करणेत उक्त सर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील मुरबाड तालुक्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये व कुठल्याही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मी, राजेश ज. नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३४ नुसार उपरोक्त कारवाई करणेचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , ठाणे ( ग्रामीण) यांना प्रदान करीत 
आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० १५ 

जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 


. 


( २ ) मुख्य 


वाचले.- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४(१ ) ( २ ) व ( ३ ). 

ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट , मुंबई यांचेकडील पत्र No. W६५ / २० / ५२५ , दिनांक ४ जून २०१६ . 
( ३ ) भारतीय रेल्वे कायदा, १९ ८ ९ चे कलम २० . 
( ४ ) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ . 
( ५ ) मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील याचिका क्र . २७/२०११ . 
( ६ ) द महाराष्ट्र फेरीज अॅण्ड इन्लॅण्ड व्हेसर्ल्स अॅक्ट , १८६८ . 
( ७ ) महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ कलम २०. 

आदेश 


क्रमांक गृह / का. १/ टे .१ / मनाईआदेश / एस.आर. ४७ /१८. - ज्याअर्थी भारतीय रेल्वे कायदा, १९ ८ ९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding 
anything contained in any other law , the Central Government may , if it is of the opinion that any 
work undertaken or may be undertaken , is likely to alter or impede the natural course of water 
flow or cause an incarese in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment or 
other work on a railway , issue directions in writing to any person , officer or authority responsible 
for such work to close , regulate or prohibit that work , 

अशी तरतूद 

केली आहे. 
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता , पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट , मुंबई यांनी असे 
निदर्शनास आणून दिले आहे की , रेल्वे ब्रिज क्र . ९ २ व ९ ३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग 
वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे . 

ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भुत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे 
महत्त्व व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परीणाम याबाबत कळविले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते , गल्ल्या आणि मार्ग, पुल, खंदक , धरणे 
आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पुर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाड्यांचा आणि नद I, 
ओहोळ , नाले , सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा 
मालकी हक्क आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्रमांक २७/२०११, मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर , २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र . 
९ २ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतुक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे. 

ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र . अ.शाआ.प.क्र.रेतीगट / गौख / कावि -४२ ९ /१६, दिनांक ५ ऑगस्ट , 
२०१६ अन्वये पोलीस अधीक्षक , पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४ ७ पोलिस गस्त 
ठेवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत . 

ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१० / ०५१२ / प्र.क्र . ३०० / ख , दिनांक १२ मार्च, २०१३ व शासन निर्णय क्रमांक गौखनि -१० / १०१४ / 
प्र.क्र . ५०० / ख, दिनांक २१ मे, २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर ( २००० फुट ) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही . 

ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वयेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकारणचे 
अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत . 

ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश 
काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम (१ ) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकाऱ्याला, उप विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्याकिंवा राज्य शासनाने या 
संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल 
आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 
अथवा तिच्या कब्जातील किंवातिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे 
नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिवीताला, आरोग्यालाकिंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा 
सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे 
असे अशा दंडाधिकाऱ्याला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या तथ्यांचेनिवेदन अंतर्भूत असलेला एक लेखी आदेश काढून 
व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल . 

( २) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरुद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तींवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य 
नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल . 

( ३ ) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी 
किंवा क्षेत्रात राबता असणाऱ्या किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाऱ्या सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल , अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ ( १) ( २) व 
( ३ ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नंदीवरील 
रेल्वे पुलाच्या ( पुल क्र . ९ २ व ९ ३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक २ डिसेंबर, २०१८ रोजी ००-०० वा. पासून ते दिनांक २९ जानेवारी, 
२०१ ९ रोजीचे ००-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड , नौदल, मत्स्यव्यवसाय , वन , कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क 
इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र . ९ २ व ९३ ) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू 
करीत आहे . 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर , २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ / ११-१७ शके १९ ४० १७ 

जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२/ २५४ / सन २०१९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


( २) 


( ३ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( ४ ) 


१ 


६३ 


श्रीमती ज्यो . ना . यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश 


श्रीमती वै. वि . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१, दापोली . 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक ११ जानेवारी 
२०१९ ते १७ जानेवारी 
२०१ ९ पर्यंत सात 
दिवस अर्जित 


दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पासून ते दिनांक १८ जानेवारी 
२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 

खेड . 


रजा. 


वर्ग -१, 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ . 


सु . शं . गायकवाड, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २७१/ सन २०१ ९ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


रजा 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


डी . बिले , 


श्री . सु . 

शं . गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक १४ जानेवारी 
२०१९ ते १६ जानेवारी 
२०१९ पर्यंत तीन 
दिवस अर्जित 


दिनांक १३ जानेवारी २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १७ जानेवारी 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्री . 

एल . 
जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


रजा . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० १९ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७२४२ / २०१८.- श्री. एम. व्ही. तोकले , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ ते २९ डिसेंबर 
२०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . 

एम . व्ही . तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम. व्ही . तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. एम . व्ही . तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील . 


~ 


अलिबाग , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 


आर. जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७२९ ८ / २०१८.- श्री . एस . व्ही . स्वामी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल, 
यांची दिनांक २७डिसेंबर २०१८ व २८ डिसेंबर २०१८ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एस . व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . व्ही . स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

श्री. एस. व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


आर. जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ अ 


२०१८ अशी 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७२४२/ २०१८.- श्री. एम. व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ ते २९ डिसेंबर 

एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एम . व्ही . तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री. एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. एम. व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


प्रभारी प्रमुख 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 


आर. जी . मलशेट्टी, 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २३२ / २०१ ९.- श्रीमती व्ही . के . पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १४ जानेवारी २०१९ ते 
१६ जानेवारी २०१ ९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती व्ही . के . पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती व्ही . के . पाटील , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


. 


असत्या . 


श्रीमती व्ही. के. पाटील, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. बी . पोळ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० २१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ २३१/ २०१९.- श्रीमती एस . व्ही . घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ ते १६ 
जानेवारी २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १२ जानेवारी २०१ ९ ते १३ जानेवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक ११ 
जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . व्ही . घारगे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस. व्ही . घारगे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


. 


असत्या . 


श्रीमती एस. व्ही. घारगे , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
दिनांक ११ जानेवारी २०१९ च्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ जानेवारी २०१९ च्या कार्यालयीनवेळे पूर्वीपर्यंत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती वृ. कि . पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 

दिनांक १४ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळे पासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वी पर्यंत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. बी . पोळ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./६६ / २०१ ९.- श्री . एस . व्ही . स्वामी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल, यांची 
दिनांक ३ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ५ जानेवारी २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ६ जानेवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून 
दिनांक २ जानेवारी २०१९ कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक ७ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एस . व्ही . स्वामी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एस . व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

श्री . एस . व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . सी . पी . काशिद, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी. २ /१६०/ सन २०१९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितल्याचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


३२दिवस 
अर्जित 


श्रीमती ज्यो . ज . माने , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


श्री . वि . आ . जाधव , 
२रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, चिपळूण. 


दिनांक १४ जानेवारी 
२०१ ९ ते १६ जानेवारी 
२०१ ९ पर्यंत तीन 
दिवसांची अर्जित 


रजा. 


दिनांक १२ जानेवारी २०१ ९ 
व १३ जानेवारी २०१ ९ 
रोजीची सुट्टी. 
दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ 
रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
चिपळूण . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेणे१ त यावी. 


रत्नागिरी , 


सु . शं . गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


दिनांक ८ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० २३ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/( टीसी) /१३४६५ / २०१८-२०१९. याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , आरएनए सफायर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं. ८३८ ( पीटी), आंबिवली गाव , बि . नं . ३९, आझादनगर, अंधेरी ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०५८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई , 

बजरंग जाधव, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ . 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविअ /सिंधु/ क -१/ संस्था नोंदणी / २०१८ / ७५ ९. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , नियो. श्री देव गिरोबा दुग्ध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भडगाव , बुद्रुक , ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी / के.डी.एल./ अ.जी.आर./ ओ./ ४८०/ सन २०१८ , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्यांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे. 


" 


~ 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पूर्व, विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई/ एचएसजी/ (टिसी) / २२४६ /१६१३१/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच 
पूर्व, विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अरविंद नगर, इमारत क्र . ०६ , को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ५ ९ ८३ 
बी / ७, व्हिलेज कोलेकल्याण , एअर इंडिया कॉलनी जवळ, कालिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०२९, नोंदणी क्र . एमयुएम/ डब्ल्यु-एच 
ई / एचएसजी /टिसी/ १६१३१ / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) याच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा 
नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पूर्व, विभाग, मुंबई . 


. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / कलम २१ / रजिअपंग कल्याण पुनसहसं / नों . रद्द / सन २०१८ / ७४१०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी, 
ता . जि . रत्नागिरी , रत्नागिरी जिल्हा अपंग कल्याण व पुनर्वसन सहकारी संस्था मर्या. रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी / 
जीएनएल ( एस )/ १०१ / सन १९ ८४, दिनांक २१ नोव्हेंबर १९ ८४ या संस्थेची नोंदणी या आदेशाने रद्द करीत आहे. त्याचप्रमाणे सदर संस्थेची 
सर्व येणी / देणी तसेच लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी- देणी व लक्षात न येण्यासारखी दाव्याबाबतची कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील नियम, १९ ६१ चे नियम ८ ९( १७ ) मधील तरतूदीनुसार श्री. जी . आर . कांबळे , 

आर. कांबळे, मुख्य लिपीक अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांची शासकीय रिसिव्हर / कस्टोडियन म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही शिक्याक्यानिशी दिला आहे. 


बकुळा 

माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

दुरूस्ती आदेश 


. 


क्रमांक जिउनिर/ प्रशासन खेड अर्बन कोऑपबँक / अव. नियुक्ती बदल / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार , मी, श्रीमती बकुळा माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी 
बँकेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र . ११ चे आदेशान्वये श्री . एस. एच . कांबळे , सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१ ) सहकारी संस्था, 
गुहागर , ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती . तथापि, वाचले क्र . १२ चे आदेशान्वये, नियुक्त अवसायक यांची 
पदोन्नतीने बदली सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अधिन जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग ( ओरोस ), जि . सिंधुदुर्ग येथे झालेने 
सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात, प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे 


~ 


१ 


अनुक्रमांक सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नांव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नांव व पदनाम 

खेड अर्बन को - ऑप . बँक. श्री . एस . एच . कांबळे , नियंत्रक अवसायक श्री . एस . एच . कांबळे , नियंत्रक 
लि . ता . खेड, जि . रत्नागिरी . समिती, सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१ ) अवसायक समिती, सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था, गुहागर , ता , गुहागर , 

( प्रशासन ) अधिन जिल्हा उप निबंधक 
जि . रत्नागिरी . 

सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग , सिंधुदुर्ग 

( ओरोस), जि . सिंधुदुर्ग . 
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्याक्यानिशी देत 
आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१८ . 


बकुळा माळी, 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० २५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ वाघेश्वर मच्छिमार/ अंतीम आदेश / २०१८ / ८०९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मी , डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध )सिंधुदुर्ग, वाघेश्वर 
मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., तोंडवली, मालवण, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ आरएसआर/ ३९३/ १९ ६८ , दिनांक 
३० मे १९ ६८ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ/ सिंधु / क-१ / मध्यंतरीय आदेश / ६६३/ २०१८ , दिनांक 
१४ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या श्री . डि . आर. लोकेगांवकर, विकास अधिकारी 
सि.जि.म.सह. बँक लि ., शाखा मालवण यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिविअ /सिंधु/ क -१ / वाघेश्वर मच्छिमार / अंतीम आदेश / २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मी , डी. एस. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , श्रीकृष्ण 
मच्छिमार साहित्य व यंत्रनौका सह . संस्था मर्या., मालवण, ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसएनडी/ एमएलएन / आरएसआर / 
असआर / ३११/ २००१, दिनांक ९ जानेवारी २००१ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ /सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय 
आदेश/ ६३७/ २०१८, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / वाघेश्वर मच्छिमार/ अंतीम आदेश/ २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी, डी. एस. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, जिजस 
मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., मालवण मेठा, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसएनडी/ एमएलएन / आरएसआर/ असआर / ३१६ / 
०८ , दिनांक ३० जून २००८ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / ६६३ / 
२०१८, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या श्री. व्ही. एन. डोर्लेकर, विकास अधिकारी 
कट्टा, सि.जि.म.सह. बँक ली ., शाखा मालवण यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग . 


~ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१ / महापूरूष मच्छिमार/ अंतीम आदेश / २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, महापुरूष 
मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., तारकर्ली, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसएनडी / एमएलएन / आरएसआर / असआर / ३०६/ ९ ४ , 
दिनांक ११ जुलै १९९ ४ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ/सिंधु / क -१ /मध्यंतरीय आदेश / ६६२/ २०१८ , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या श्री . नविनकुमार ते. मोहारे, सांख्यिकी ( म.प्र. ) 
अधिन मा . सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१/ नवयुग मच्छिमार/ अंतीम आदेश / २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मी, डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , नवयुग मच्छिमार 
सहकारी संस्था मर्या., तारकर्ली, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसएनडी /एमएलएन / आरएसआर/ असआर / २०६ / ९६, दिनांक १५ 
जानेवारी १९९ ६ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ /सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / ६६२ / २०१८ , दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या श्री . नविनकुमार ते. मोहारे, सांख्यिकी ( म.प्र.) अधिन 
मा . सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ /विजय मच्छिमार / अंतीम आदेश/ २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मी , डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, विजय मच्छिमार 
सहकारी संस्था मर्या., देवबाग , ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसएनडी / एमएलएन / आरएसआर / असआर/ ७५१/ ८ ९, दिनांक २० 
नोव्हेंबर १ ९८ ९ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ/सिंधु / क -१ /मध्यंतरीय आदेश / ६६२/ २०१८ , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या श्री . नविनकुमार ते. मोहारे, सांख्यिकी ( म.प्र.) 
अधिन मा . सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० २७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


- 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ ब्राम्हण देव मच्छिमार / अंतीम आदेश / २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
ब्राम्हण देव मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., मोर्व, ता . देवगड, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ डीजीडी / आरएसआर /एसआर / ३१७/ 
सन ०८, दिनांक ११ सप्टेंबर २००८ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / 
६३७/२०१८ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२) , 
अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१ /सिंधुदुर्ग जिल्हा. कुक्कूट / अंतीम आदेश / २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डी. एस. खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, 
सदर्भीय आदेशान्वये शीवनंदन घोरपी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., जानवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक आरटीजी / 
केकेआय/ आरएसआर / असआर / ३०८ / ९८ , दिनांक २७ मार्च १९९ ८ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ / 
सिंधु / क-१ / मध्यंतरीय आदेश / ६३७ / २०१८, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी 
अधिकारी ( श्रेणी-२ ), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


~ 


. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 


. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१/सिंधुदुर्ग जिल्हा कुक्कूट / अंतीम आदेश / २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डी . एस. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, सदर्भीय 
आदेशान्वये सिंधुदुर्ग, जिल्हा कुक्कुट पालन सह. संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / 
एजीआर / ओ / ३० ९/ २०११, दिनांक २४ मे २०११ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ/सिंधु / क -१ /मध्यंतरीय 
आदेश / ६३७/ २०१८, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
( श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / बोरचादेवी / अंतीम आदेश / २०१८ / ७५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी, डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, सदर्भीय आदेशान्वये 
बोरचादेवी दुग्ध व्याव . सह. संस्था मर्या., निमअरूळे , ता. वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी /व्हीडब्ल्यूडी/ अजीआर / ओ /३८ ९ / 
डी / ०२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २००२ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . जिदुविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / 
६३७/२०१८ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), 
अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्याक्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /(टि.सी.) / २०१८-२०१९ / ३९ ६६ / सन २०१८. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , विजय गॅल्क्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित मुर्दे सर्व्हे नं . ११/२, ओ/ २ बी , प्लॉट नं . 
२, सर्व्हे नं .७ बी प्लॉट नं . ५ मौजे मुर्दे ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण इतर 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


कर्जत , 

कुमार चव्हाण, 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ-१ /SRNCO /OW/ १३०५३/ सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , पत्थरनगर गुलशन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, इमारत क्र . २/ ए विंग, न.भू.क्र . ४२०७ ( पैकी ) आणि ७६४३ ( पैकी ) ऑफ व्हिलेज, कोलेकल्याण, ता . अंधेरी , पत्थरनगर , 
बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी./ १२ ९ ३१ / सन २०१८, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० २ ९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/( टी.सी.)/ २०१८-२०१९ / ३९ ६८ / सन २०१८. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राजबाग बिल्डिंग नं . २, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेरळ , सीटीएस ७८-७९ अ. सहें 
नं . ४४.४५ मौजे नेरळ , ता. कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी/ (टी.सी.) / २०१८-२०१९ / ३९ ६९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राजबाग बिल्डिंग नं . ३, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नेरळ, सीटीएस ७८-७९ ओ. 
सर्व्हे नं . ४४.४५ मौजे नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. 
क्र . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टी.सी.) / २०१८-२०१९ / ३९ ७० / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राजबाग बिल्डिंग नं . १४, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, नेरळ , सीटीएस ७८-७९ 
अ. सर्वे नं . ४४.४५ मौजे नेरळ , ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा 
महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम , १ ९ ६० व नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


कर्जत , 


दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९ / माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टी.सी.)/ २०१८-२०१९ / ३९ ७६ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राजबाग बिल्डिंग नं . १५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, नेरळ, सीटीएस ७८-७९ ओ. 
स . नं . ४४.४५, मौजे नेरळ, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. 
२४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६० व नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 


दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी /(टी.सी. / २०१८-२०१९)/ ३९०८ / ४३८ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नेरळ माथेरान रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरळ, १७४/१ ब, १७५/२, 
ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


कर्जत , 


दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टी.सी.)/ २०१८-२०१९ / ३९ ६१/ सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सन्मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , वेणगांव, ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० मधील नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असे करण्यात आले आहे. 


“ 


" 


इतर संस्था 


कर्जत , 


दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ३१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी/(टी.सी./ २०१८-२०१९ / ३९ ६२ )/ ४९ २ / सन २०१८. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तुलशी कलश आय अॅण्ड जे सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा 
रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० मधील नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असे करण्यात आले आहे . 


. 


“ 


" 


इतर संस्था 


कर्जत , 


दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टी.सी.)/ २०१८-२०१९ / ३९ ६४ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री जी . धाम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बोपेले, कशेळे रोड, ता . कर्जत , जिल्हा 
रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० मधील नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


~ 


कर्जत , 


दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी/(टी.सी./ २०१८-२०१९ )/ ३९ ६३/ ५०४ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , विजय अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गुंडगे, ता. कर्जत , जिल्हा रायगड ही 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० मधील नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


कर्जत, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी/ (टि.सी.)/ २०१८-२०१९ / ३९ ६५ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रिद्धी सिद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , दहिवली तफे निड, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १ ९६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६० व नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


कर्जत , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


कर्जत . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ-१ /१२५२९ / सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, पत्थरनगर गरीब नवाज एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, इमारत क्र . ३ / डी विंग. न.भू.क्र . ४२०७ (पैकी ) आणि ७६४३ ( पैकी) ऑफ व्हिलेज कोले कल्याण, ता . अंधेरी, पत्थरनगर, 
बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ टी.सी./ १२ ९ ३० / सन २०१८ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टिसी/ १२९ ३३ / सन २०१८. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, आनंद मंगल सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, सी.टी.एस. नं. १६७ ते १७० आणि १७३ ऑफ व्हिलेज बांद्रा साईबाबा रोड , खार ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ 
एस.आर.ए. /एच.एस.जी./टी.सी. / १२९ ३३/ सन २०१८ , दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ / ११-१७ शके १९ ४० ३३ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि / अ-१/ १२०२४ / सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, निर्वाणा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं . 
१२७२ , १२७३, १२७७, १२७७/१ ते ३६, १२७७/३७ ( पार्ट ), १२७७/३८ ते ४० ( पै), १२७७/४८ ते ५१ ( पै), व्हिलेजकांजुर , कांजुरमार्ग, 
( पूर्व ), मुंबई ४०० ०४२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए. /एच.एस.जी. / टी.सी. / १२ ९२७ / सन २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


~ 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ६ / ११ ९ ५५ / सन २०१८. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , तिरूपती हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
सी.टी.एस. नं . १२५/६, व्हि . एन. पुरव मार्ग, ए. टी . आय . समोर , सायन-ट्रॉम्बे रोड, एल- वॉर्ड , सायन- चुनाभट्टी, मुंबई ४०० ०२२, यानावाने 
दिले असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) 

अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी./ १२९ २६ / सन २०१८, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनि / उ.नगर ./ बी -१/ हौ ./नोंदणी / २०८ / सन २०१८. - मोहिनी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, पंचशिल को - ऑप . हौसिंग 
सोसा. लि ., ब्लॉक नं. ओ. ४१६ चे समोर, उल्हासनगर-४ , ता . उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/ युएलआर / एचएसजी/(टिसी)। 
१२९ ०/ २०१८-२०१९ / सन २०१८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण , 
दिनांक ३० जून २०१८ . 


डी . ए . खांडेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


उल्हासनगर तालुका. 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१/ हौ ./नोंदणी / २८१/ सन २०१८. – साई अमृत को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., बॅरेक नं . ८ ९, विंग नंबर 
१,२,३,४,५,७, शनिमंदिर जवळ , एमआयडीसी रोड, उल्हासनगर -१, ता . उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा अधि . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण, 

डी . ए . खांडेकर , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१/ हौ ./ नोंदणी / २५८ / सन २०१८. - धनश्री को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., ब्लॉक नं . अ-३३७ , रूम नं . ६७३ , 
शिट नं . ४४ , कुर्ला कॅम्प , उल्हासनगर -४ , ता . उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 
चा अधि . २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


खांडेकर , 


कल्याण , 
दिनांक २४ जुलै २०१८ . 


डी . 

ए . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


उल्हासनगर तालुका. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम -२ / डब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ)/ ११६५५/ १७५३/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. – उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गरुड झेप महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या., ११६/५४ स्वदेश मिल चाळ, वि. न. पुरव मार्ग, 
सायन- चुनाभट्टी, मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९६१ चा अधि . २४) च्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


नवी मुंबई, 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


शिरीष सपकाळ, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल-विभाग मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ३५ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/एचएसजी/ ( टीसी )/ १३४६७ / २०१८-२०१९. याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , स्वराज्य हिंद सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डिंग नं. १, विंग- अ आणि बी , अॅण्ड बिल्डिंग नं. २, सी.डी.ई. सीटीएस नं. ३५२५ ( पीटी ), गायकवाड नगर , 
गेट क्र . ८ , वीर अब्दुल हमीद रोड, मालवणी, मालाड ( प.), मुंबई ४०० ० ९ ५. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
( १९ ६१ चा अधि . २४ ) याच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 

बजरंग जाधव, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ . 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई. 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचले : - संस्थेच्या नावात बदल करणेबाबतचा दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा संस्थेचा पोट-नियम दुरुस्ती प्रस्ताव. 

आदेश 


क्रमांक स.आ.-५ / पतसंस्था / श्री ओम-उत्कर्ष को - ऑप./ पोनिदु/कलम १५/ १८ / २४६०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे, संस्थेचे श्री ओम को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., नवी मुंबई-७, सुयोग रेसिडन्सी II को - ऑप. हौ . सो ., सेक्टर ८ , 
सानपाडा (पू.), नवी मुंबई ४०० ७०५. ऐवजी उत्कर्ष को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., नवी मुंबई-७, सुयोग रेसिंडन्सी II को - ऑप . 
हौ . सो., सेक्टर ८ , सानपाडा (पू.), नवी मुंबई ४०० ७०५ असा नावातील बदल मंजूर करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५ ( २ ) अन्वये बदल केलेल्या नावाची नोंद नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये घेण्यात आली आहे. 

संस्थेच्या नावात बदल करण्यात आल्यामुळे संस्थेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याचेकिंवा माजी सदस्याच्या कोणत्याही हक्कात 
किंवा जबाबदारीस बाधा येणार नाही आणि कोणताही इसम पदाधिकारी किंवा न्यायालय यांच्या पुढे अनिर्णीत असलेल्या कोणत्याही वैध कारवाया 
संस्थेला किंवा संस्थेच्या विरुद्ध तिच्या नवीन नावाने चालू ठेवता येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानी दिला असे . 


. 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


, 


क्रमांक मुंमं / उपनि / संस / मुं.प.उ./ बी -२ / १०२१९ / २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कायदा कलम १५ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , बजरंग जाधव, उप निबंधक, सहकारी संस्था, पश्चिम उपनगरे मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई 
याद्वारे , श्री नवरत्न इंडस्ट्रियल एम्पलॉयीज को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., या संस्थेच्या नावात बदल करून त्याऐवजी श्री नवरत्न को - ऑप. 
हौसिंग सो . लि ., या नावास मान्यता देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


बजरंग जाधव, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ अ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ /११-१७ शके १९ ४० 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


वाचले :-(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र.जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / 

३७६ / कलम १०२ / सन २०१८ , दिनांक २५ जुलै २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा-क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ५५ ९. - नागोठणे विभाग दूध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., 
मु . पो . नागोठणे, ता . रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम 
करीत आहे . 

अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

रायगड - अलिबाग . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


वाचले :-(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २) या कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र.जिदुविअ/ शाखा- क / प्रा.म.या / ३५, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ चे. 

( ३ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र.जिदुविअ / शाखा-क / ७७- ओ/ नोटीस / २१४ / सन २०१८ , दिनांक २० एप्रिल २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ५५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , 
महादेव 

कृपा मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. तुरंबाडी, पो . मेंदडी , ता. म्हसळा, जि . रायगड नोंदणी आरजीडी / एमएसएल / 
आरएसआर /( एसआर )/ ३०४ ( डी )/ सन १९९३, दिनांक १७ जुलै १ ९९ ३ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा . 
व याच अधिनियमातील कलम १०३(१) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड- अलिबाग यांची नेमणूक करीत आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा 
अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या 
व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज , पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोटकलम २ मधील तरतूदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का 
करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आंत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात येत 
आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ३७ 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


वाचले :-(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२. 

( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र.जिदुविअ/ शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / 

३०८ / कलम १०२ / सन २०१८, दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ५६१. - सह्याद्री व्यावसायिक वराहपालन सहकारी संस्था मर्या., 
मु . पो . खोपोली, ता . खालापूर , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून 
कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . मा . ज . भाटकर , सहकार अधिकारी, श्रे.२, यांची नियुक्ती कायम करीत आहे . 
हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 


रायगड - अलिबाग . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


वाचले:-( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम. १९ ६० चे कलम १०२. 

(२ ) या कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र.जिदुविअ/ शाखा-क / प्रा.म.या / ३५ /१८ , दिनांक १८ जानेवारी २०१८ चे. 

( ३ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र.जिविअ / शाखा- क / ७७- / नोटीस/ २१४ / सन २०१८ , दिनांक २० एप्रिल २०१८ . 
क्रमांक जिविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ५६०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , 
श्री संगारी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या. धामणी , ता . खालापूर , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी/ केएलआर/ आरएसआर / (एसआर )/ 
३२८ ( डी )/ सन १९९ ७, दिनांक २६ मे १९९ ७ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. व याच अधिनियमातील कलम 
१०३( १) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांची नेमणूक 
करीत आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर 
तिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे, 
दस्तऐवज , पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोटकलम २ मधील तरतूदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का 
करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आंत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात येत 
आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे. 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रायगड - अलिबाग . 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ / ११-१७ शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , (मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ) कोकण गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम /टिएनए / एमएचएडीबी / एचएसजी/(टिओ)/ (टिसी) / ३४ / २०१८-२०१९. याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , 
विश्वराजा दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , डॉ . मुरलीधर सामंत मार्ग, एलफिस्टन रोड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०१३. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


. 


मुंबई, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ) 

कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएम / एचएसजी / टीसी / ११०४८ / २०१८-२०१९ /१६९५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम- विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , भागीरथी पॅराडाईज को - ऑप. हौ . सो. लि ., प्लॉट क्र . १८ , सी.टी.एस क्र . ४ ९ ६ / १ ते ३, पोस्टल कॉलनी, चेंबूर 
व्हिलेज, चेंबूर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


, 


मुंबई, 

स्नेहा जोशी, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएम / एचएसजी / टीसी / ११०४६ / २०१८-२०१९ /१७०८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , आराध्या वन अ व बी विंग को - ऑप. हौ . सो. लि ., प्लॉट क्र . ८६ व ८७, सी.टी.एस क्र . ५६१, ५६१/१ 
ते ४२, जी . एम . रोड, पेस्तम सागर रोड क्र . ०१ , अमर महल, चेंबूर मुंबई ४०० ०८९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
१ ९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


. 


मुंबई , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एम-विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्युएम / एचएसजी/ टीसी/ ११०४ ९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की, कृष्णा हेरिटेज को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., प्लॉट क्र . ७ ९ए / ७ ९बी, सीटीएस नं. ३८६/७३, ३८६/७४ , कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


~ 


“ 


मुंबई , 

स्नेहा जोशी , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१/ टे.सी. ६ / सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, लुंबिनी बाग एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., न.भू.क्र . 
७( पार्ट ), ७/१ ते ७ / ५ ९९ ऑफ बोर्ला व्हिलेज , गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, या नावाने दिली असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी./ टी.सी./१२९ ३६ / सन २०१८, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यु- एम / एचएसजी / टीसी / ११०४७ / २०१८-२०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम - विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सी VII को - ऑप . हौ . सो . लि . प्लॉट क्र . १०७ / अ, १०७ / ब, सी.टी.एस. नं . ३८६/४७, ३८६/४८ , कलेक्टर कॉलनी, 
वाढवली व्हिलेज , चेंबूर मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९(१ ) अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई. 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचई/ एचएसजी/ (टीसी)/ २४३६ /१६१३२ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच -पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , सावित्री स्मृति को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ४२२, सीटीएस नं. ४६८ , 
हिस्सा नं . २ आणि ७ ( पार्ट ), दत्तमंदिर रोड, वाकोला ब्रिज , सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू -एच-ई/ एचएसजी / 
टिसी /१६१३२/ २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा अधि . २४ ) कलम याच्या ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


सुनिल हिरे , 


मुंबई, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच -पूर्वविभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनि / उ.नगर./ बी -१ / २ / कलम २१ / आदेश / ३६६/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक आबासाहेब खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर , जिल्हा 
ठाणे या आदेशान्वये जय मोती को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., साधुबेला हायस्कुलचे मागे, उल्हासनगर -१ , ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून, तिचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले असल्याने संस्थेचा नोंदणी क्र . टीएनए/ यूएलआर / एचएसजी / 
( टीसी) / ७६४ / सन १९ ७१ अन्वये दिनांक ६ एप्रिल १ ९ ७१ रद्द करीत आहे. सदर आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यांत 
येईल व संस्थेचे काम बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे. 


दिपक खांडेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


उल्हासनगर तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१ / २/ कलम २१ / आदेश / ३६६/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक आबासाहेब खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर , जिल्हा 
ठाणे या आदेशान्वये जय मोती को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., साधुबेला हायस्कुलचे मागे , उल्हासनगर -१, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून, तिचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले असल्याने संस्थेचा नोंदणी क्र . टीएनए / यूएलआर / एचएसजी / 
( टीसी ) / ७६४ / सन १९ ७१ , अन्वये दिनांक ६ एप्रिल १९ ७१ रद्द करीत आहे. सदर आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यांत 
येईल व संस्थेचे काम बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


दिपक खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

उल्हासनगर तालुका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर, जि . ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१/ २/ कलम २१ / आदेश / ३६५ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक आबासाहेब खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे या आदेशान्वये जय साई बाबा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., ब्लॉक नं . सी -१०३/ १८०५ , कुर्ला कॅम्प , 
उल्हासनगर -५ , ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून , तिचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले असल्याने 
संस्थेचा नोंदणी क्र . टीएनए / यूएलआर /पीआरडी / आय / ७७६ / सन २००२ अन्वये दिनांक १५ जानेवारी २००२ रद्द करीत आहे. सदर आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यांत येईल व संस्थेचे काम बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे. 


दिपक खांडेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ५७५. – कडापे मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., मु . आवरे , 
ता . उरण , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ, उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 

निलेश शिंदे, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 

रायगड - अलिबाग . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -४/ हौ / मातृअमी / २३०२ / २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार मी, योगेश देसाई, उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, मातृअमी ई-विंग को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., जोशी बाग , 
कल्याण (प.), ता . कल्याण , जि . ठाणे या संस्थेची नोंदणी उपरोक्त परिच्छेदात नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करून आज रोजीपासून सदर 
संस्था निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल असे घोषित करीत आहे . 

प्रस्तूत आदेश आज दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


योगेश रं. देसाई, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ६ 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पूर्व, विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन / ( ओ) / २४५४ / २६८१/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एच -पूर्व, विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , उपकार सेवा सहकारी संस्था मर्या., राम पवार चाळ, धोबी घाट , वाकोला ब्रिज , 
सांताक्रुझ ( पूर्व ),मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच-ई / जीईएन /( ओ)/ २६८१/ २०१८-२०१९ / २०१८, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ अधि . चा क्रमांक २४ ) यांच्या ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 

सुनिल हिरे, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच -पूर्व, विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व, विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई/ जीईएन / ( ओ )/ २४४७ / २६१८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच -पूर्व, विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , इंदिरा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित. रूम नं . १३, प्लॉट नं. ३५ , रेवती मोती 
चाळ , खेरवाडी वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच -ई / जीईएन / ( ओ)/ २६१८ / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्थ असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व, विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ/ एचएसजी/टिसी/ १५८१६ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर - उत्तर विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , साईधाम अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस. नं . ६१० व ६११ , एल.टी.रोड, 
फिश मार्केट समोर , दहिसर (प.), मुंबई ४०० ०६८ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 


सं . वि . निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

आर - उत्तर विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ४३ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ/ एचएसजी /टिसी /१५८१४ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , सदगुरू छाया डी -विंग , को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , बिल्डिंग नं . ३, सी.टी.एस नं . १४०७ / 
ओ, व्हिलेज दहिसर सुधींद्रनगरजवळ , सी.एस.रोड, दहिसर (पू.), मुंबई ४०० ०६८, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० ( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३१ जुलै २०१८ . 


सं . वि . निकम, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

आर -उत्तर विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी /टिसी/१५८१५ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , साधना पॅलेस को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस. नं . १०६० , व्हिलेज दहिसर , मराठा 
कॉलनी रोड , दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २४ जुलै २०१८ . 


सं . वि . निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

आर- उत्तर विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी /टिसी/ १५८१८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , अविराही होमस्-२ ( बी. सी . डी . ई.) को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस नं . ६१२ 
ते ६१५ , व्हिलेज एक्सर, आय. सी . कॉलनी ,लिंक रोड समोर , एस. व्ही. पी. टेक कॉलेजजवळ, बोरीवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०३ , 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह दारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ . 


सं . वि . निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

आर - उत्तर विभाग, मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी /टीसी /१५७९० /२०१८-२०१९ / २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्हाईट स्प्रिंग बी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी.टी.एस नं. १६३/ /१ व २, १६५, रिवाली 
पार्क , व्हिलेज मागाठाणे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, बोरीवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६६, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


मुंबई, 

सं . वि . निकम , 
दिनांक १८ जुलै २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

आर-उत्तर विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी /टीसी/ १५८१ ९/ २०१८-२०१९ / २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर - उत्तर विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री भास्कर अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी.टी.एस. नं . ६१४/१ ते ५ , एल.टी.रोड, 
दहिसर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ . 


सं . वि . निकम, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

आर- उत्तर विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्यूआरउ / एचएसजी/ टीसी/ १५८१३ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वास्तूदिप को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस. नं . २८५ / अ, बोरीवली व्हिलेज, अशोकनगर 
जंक्शन, जयराज नगर , बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९ १, ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


मुंबई, 
दिनांक २६ जुलै २०१८ . 


सं . वि . निकम, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

आर- उत्तर विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ४५ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी /टीसी/ १५८१७/ २०१८-२०१९ / २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सन सुमित एन्क्लेव्ह को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, इ.पी.न. ५१० ( पार्ट ), लिंक रोड, चिकुवाडी, 
बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९ २, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ . 


सं . वि . निकम, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

आर- उत्तर विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ/ एचएसजी/ टीसी / १५७८ ९/ २०१८-२०१९ / २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, व्हाईट स्प्रिंग ओ, को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस नं . १६३- / १ व २, १६५ , रिवाली 
पार्क व्हिलेज , मागाठाणे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, बोरीवली ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०६६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


. 


मुंबई, 

सं . वि . निकम , 
दिनांक १८ जुलै २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

आर- उत्तर विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ/ एचएसजी /टीसी / १५८२० / २०१८-२०१९/ २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आदित्य आर्यन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस नं . २३०१/ ए ते सी , २३०१/१ ते ३, 
२३०३, २३०३/१, २३३४/१ व ३, २३३४ / २/ ए व बी , २३३५ / ए, बिल्डिंग नं . २० -ए, व्हिलेज दहिसर , चोगले नगर , 

शनिमंदिरजवळ , 
बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ . 


सं . वि . निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

आर- उत्तर विभाग, मुंबई. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ / ११-१७ शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


९ २२ , 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी/ टीसी / १५८२२/ २०१८-१९/ सन २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सेफ्रोन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस नं . ९ १८ , ९१९, ९ २० - अ- बी , ९ २४ - ओ 
बी व सी , ९ २५ - डी , शुभ जिवन सर्कल, आय.सी. कॉलनी, एक्सर व्हिलेज , बोरीवली (पश्चिम ), मुंबई ४०० १०३, ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


सं . वि . निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

आर-उत्तर विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन / जीएनएल( ओ) / ८०५ / सन २०१८. याद्वारे, प्रमाणित करण्यात येते की , भूमी क्षारयुक्त जमीन वापर व 
पर्यावरण सुधार सहकारी संस्था मर्या., मालवण , तालुका मालवण , जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( १९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १० (१) ९( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर 


“ 


" 


असे आहे . 


के . आर . धुळप , 


मालवण, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


मालवण. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल ( ओ)/ ८०७/ सन २०१८. — याद्वारे , प्रमाणित करण्यात येते की , मोरया इलेक्ट्रिशियन , प्लंबर , 
रंगकाम, समारंभासाठी मंडप व अनुषंगीक सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या., मालवण, तालुका मालवण, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१) ९( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असे आहे . 


" 


इतर 


के . आर . धुळप, 


मालवण , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


मालवण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ४७ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन / जीएनएल ( ओ)/ ८०३/ सन २०१८. — याद्वारे, प्रमाणित करण्यात येते की , सिद्धिविनायक वास्तु बांधकाम सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., मालवण , तालुका मालवण , जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १०( १) ९( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर 

" असे आहे . 


“ 


के . आर. 


मालवण, 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


मालवण. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन / जीएनएल( ओ) / ८०३ / सन २०१८. - याद्वारे , प्रमाणित करण्यात येते की , मालवण तालुका वाळू व्यवसायिक 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मालवण, तालुका मालवण, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा 
महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१) ९( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर ” असे आहे . 


- 


मालवण, 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


के . आर . धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

मालवण. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल ( ओ)/ ८०२/ सन २०१८.- याद्वारे,प्रमाणित करण्यात येते की , श्री राम समर्थ सुशिक्षीत बेरोजगार 
विविध सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्यादित , मेढा, मालवण, तालुका मालवण, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०(१ ) ९( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर 

असे आहे . 


के . आर . 


मालवण, 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ . 


धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


मालवण . 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिमा/ वि -१ / संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/ ५७५/ २०१८. — क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन / जीएनएल ( ओ)/ ८०६/ सन २०१८ , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ च्या पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , जलपरी जलपर्यटन व पर्यटन विषयक विविध सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, मालवण, तालुका मालवण, जि . सिंधुदुर्ग , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१)९( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


के . आर . धुळप , 


मालवण , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


मालवण . 


~ 


सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , एच / पूर्व, विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई/ जीईएन / ( ओ)/२४४९/२६२३/२०१८-२०१९/२०१८.–सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एच- पूर्व, विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, संजीवन सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, सिताबाई रातोडकर चाळ , धोबी घाट , वाकोला ब्रिज, सांताक्रुझ 
( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यू-एच-ई/ जीईएन/ ( ओ)/ २६२३ / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


“ 


इतर संस्था 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

एच- पूर्व, विभाग , मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व, विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / जीईएन / ( ओ) /२४५५/२६८०/२०१८-२०१९/२०१८.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच -पूर्व, विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , पवन सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रूम नं . २, डॉमनिक चाळ, ३ रा गोळीबार रोड, सांताक्रुझ 
( पूर्व ), मुंबई ४०० ०५५ , नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यू- एच-ई/ जीईएन/ ( ओ)/ २६८० /२०१८-२०१९ / २०१८, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असे करण्यात आले आहे . 


“ 


इतर संस्था " 


मुंबई , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच -पूर्व, विभाग , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ४ ९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच/ पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई/ जीईएन / ( ओ)/२४५७/२६७८/२०१८-२०१९/२०१८.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व, विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , तुलसीदास सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रामचंद्र सिंह चाळ , पाईपलाईन , जवाहर नगर , खार ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यू- एच-ई / जीईएन /( ओ)/ २६७८ / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


सुनिल हिरे , 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व, विभाग , मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई/ जीईएन / ( ओ)/२४५६/२६७९/२०१८-२०१९/२०१८.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच- पूर्व, विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, मुद्रा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रूम नं . ३१, बसराज चाळ, निर्मल नगर , खार ( पूर्व ), मुंबई 
४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यू -एच-ई/ जीईएन / ( ओ)/ २६७९/ २०१८-२०१९ / २०१८, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच-पूर्व, विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच/ पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / जीईएन/ ( ओ) /२४५८/२६७७/२०१८-२०१९/२०१८.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व, विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , मुर्ती सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ८४९ / ६, शासकीय वसाहत , खेरवाडी पोलिस स्टेशन जवळ 
वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यू -एच-ई/ जीईएन/ ( ओ)/ २६७७/ २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, महाराष्ट्र कारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एच -पूर्व, विभाग , मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच/ पूर्व विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन /( ओ )/ २४५ ९ / २६७६ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच-पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , निरंतर सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, २ आदर्श, हनुमान टेकडी, गोळीबार , सांताक्रुझ 
( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू -एच -ई / जीईएन /( ओ)/ २६७६ / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
" इतर संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 

सुनिल हिरे , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच -पूर्वविभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन / ( ओ )/ २४१ ९ / २६१९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच-पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , श्रीपती सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, २ ९, वनजीवन रहिवाशी संघ, हनुमान टेकडी, 
सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच-ई/ जीईएन /( ओ) /२६१९/ २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

सुनिल हिरे , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व, विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन /( ओ)/ २४४८ / २६२२/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एच-पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , श्री गुरू सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मिलन चाळ , ३ रा गोळीबार रोड, 
सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच -ई / जीईएन / ( ओ)/ २६२२ / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एच- पूर्वविभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० ५१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन /( ओ) / २४६१/ २६२० / २०१८-२०१९/ सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच -पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , सियाराम सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, १/१, वैभव चाळ कमिटी, पाईपलाईन , 
जवाहर नगर खार ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच -ई / जीईएन / ( ओ)/ २६२० / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ 
इतर संस्था 

असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 

सुनिल हिरे , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पूर्व विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन /( ओ) / २४६२ / २६२१/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एच-पूर्व विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , रामदूत सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रूम नं . २९ २ , मामुची चाळ , अलियावर 
जंग मार्ग, सिद्धार्थ नगर, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच-ई / जीईएन / ( ओ)/ २६२१/ २०१८-२०१९ / २०१८, ही 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


. 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच/ पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन /( ओ) / २४५० / २६२४ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एच- पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , अतुलित सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रूम नं . २६६, इंदिरा नगर, 

वेल्फेअर 

सोसायटी 
लि ., बांद्रा टर्मिनल्सजवळ, बांद्रा ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच -ई/ जीईएन / ( ओ) / २६२४ / २०१८-२०१९/ २०१८, ही 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एच- पूर्व विभाग , मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ अ 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पूर्व, विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई/ जीईएन / ( ओ )/ २४५१/ २६२५ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच -पूर्व, विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , जानकी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , वैभव चाळ कमिटी, पाईपलाईन , जवाहर 
नगर , खार (पूर्व) , मुंबई ४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच-ई/ जीईएन/ ( ओ) / २६२५ / २०१८-२०१९ / २०१८, ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
" इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच -पूर्व, विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व, विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


. 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई/ जीईएन / ( ओ) / २४५२/ २६८३ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच -पूर्व, विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, अनुग्रह सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, गोईलकर चाळ, मराठा विकास चाळ कमिटी, 
वाकोला ब्रिज, सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच-ई / जीईएन / ( ओ)/ २६८३/ २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संर असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 

सुनिल हिरे , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व, विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पूर्व, विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / जीईएन / ( ओ) /२४५३/ २६८२/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एच-पूर्व, विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , मनोरथ सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मिलन चाळ कमिटी , ३ रा गोळीबार रोड, 
सांताक्रुझ ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच-ई / जीईएन /( ओ)/ २६८२/ २०१८-२०१९ / २०१८, 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एच- पूर्व, विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ५३ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली ( कॅम्प - वैभववाडी ) यांजकडून 
वाचले :-(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( २) व १०३ (१)(२ ) 

( २ ) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश क्रमांक सनिक / कॅम्प- वैभववाडी / अ / अवसायन / साने गुरूजी गृहतारण / 

अंतिम आदेश / १६४ / सन २०१८ , दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 
( ३) जिल्हा व्यवस्थापन , दि महाराष्ट्र स्ट्रेट को - ऑप. हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि ., मुंबई, जिल्हा 
कार्यालय कोल्हापूर यांचेकडील पत्र जा . क्र . के.पी.आर.सी २०७, दिनांक २६ जुलै २०१८ . 

आदेश 


क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / आदेश / अंशतः बदल / ४०५ / सन २०१८. - उपरोक्त वाचले क्र . ( २) चे आदेशान्वये साने गुरूजी सहकारी 
गृहतारण 

संस्था मर्या., करूळ , ही संस्था अवसायनात घेणेत आलेचा अंतिम आदेश निर्गमित करणेत आलेला आहे. सदर संस्थेचे अवसायक 
म्हणून श्री. पी . ए. पाटील, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, वैभववाडी यांची नियुक्ती करणेत आलेली होती . वाचले क्र . ( ३ ) 
चे पत्रास अनुसरून सदर आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव अंशतः बदल करणेत येत असून उक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . संदिप 
पांडुरंग बेळणेकर , निरिक्षक , दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि ., मुंबई जिल्हा कार्यालय, कोल्हापूर यांची या 
आदेशान्वये नियुक्ती करणेत येत आहे . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली (कॅम्प- वैभववाडी) . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सआ-५/ पतसंस्था/ वेदांत को / पोनिदु/मंजूर / १८ / २५८५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५ (१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार , मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे, वेदांत 
को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, / ३०५ , ट्रिन्ट टॉवर, राजमाता जिजाबाई मार्ग, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई या ऐवजी दि न्यु इंडीया 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई डी -१३४ धारावी कल्पतरू को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., रामनगर , संत रोहिदास मार्ग, सायन 
धारावी, मुंबई असा नावातील व पत्ता बदल मंजूर करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५( २) अन्वये 
बदल केलेल्या नावाची नोंद नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये घेण्यात आली आहे . 

संस्थेच्या नावात व पत्ता बदल करण्यात आल्यामुळे संस्थेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याचे किंवा माजी सदस्याच्या कोणत्याही 
हक्कात किंवा जबाबदारीस बाधा येणार नाही आमि कोणताही इसम पदाधिकारी किंवा न्यायालय यांच्या पुढे अनिर्णीत असलेल्या कोणत्याही 
वैध कारवाया संस्थेला किंवा संस्थेच्या विरूद्ध तिच्या नवीन नावाने चालू ठेवता येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानी दिला असे . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर -नॉर्थ विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


फायनल 


क्रमांक मुंबई/ उपनि / आर-नॉर्थ विभाग / जय आनंद / २९ ८१ / २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , संभाजी निकम , उप निबंधक , आर-नॉर्थ विभाग, मुंबई जय आनंद को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., 
प्लॉट नं . १०५ , टीपीएस नं . ३, जांभळी लेन, बोरीवली ( प.), मुंबई ४०० ० ९२, नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी/ ३४ ९९/ १९८८-८९, दिनांक 
१४ सप्टेंबर १९ ८८ ने पंजीकृत करण्यात आलेली मूळ गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी वर नमूद केलेल्या कारणास्तव रद्द करीत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


सं . वि . निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर-नॉर्थविभाग, 

मुंबई . 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि/सिंधु/ वि .२ /नोंदणी रद्द / कलम २१/ ५४ ९ १/ २०१८. - मी , डॉ . मेधा जी . वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग , 
मला, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , कुंभार औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., सावंतवाडी, ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. तसेच 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडीआय /पीआरडी/ ( आय )/ ११४ / सन ९ ५ , दिनांक १२ जानेवारी १९९ ५ रद्द करण्यात येत आहे. 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 
सदरचे आदेश आज दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

सिंधुदुर्ग. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि/सिंधु / वि .२ / नोंदणी रद्द / कलम २१ / ५४ ९ ७/ २०१८. - मी , डॉ. मेधा जी . वाके, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
सिंधुदुर्ग, मला, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , कस्तुरबा महिला औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावंतवाडी , ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडीआय /पीआरडी/ ( आय )/ १०५ / सन ९ १, दिनांक १५ जून १९९१ रद्द करण्यात येत 
आहे . 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 
सदरचे आदेश आज दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


. 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

सिंधुदुर्ग . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / ससं / मुंमं ./ बी -२/ नोंदणी/१०६७०/ २०१८ / एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ (टीसी)/१३४६८/२०१८-२०१९.—याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , सराफ चौधरी नगर, बी -१५, को - ऑप . होसिंग सोसा. लि ., ठाकूर कॉम्लेक्स , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा अधि . २४ ) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


बजरंग जाधव , 


मुंबई, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० ५५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी/ टीसी/ ११२९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या एकदंत ०४ व ०५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कलमठ , तालुका 
कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . अधि . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात 
आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १९ ६१ मधील नियम , १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे. 


कणकवली, 


एस . एच . कांबळे , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी/ टीसी/ ११२८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, तालुका 
कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , मैत्री रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कलमठ, तालुका कणकवली, जिल्हा 
सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

असे आहे . 


कणकवली, 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ . 


एस . एच. कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / एच.ओ.सी. एम्प्लॉ./ अवसायन आदेश / २३२७/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार, मी , चेतन चौधरी , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल, तालका पनवेल, जिल्हा रायगड 
एच.ओ.सी. एम्प्लॉईज को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., रसायनी, तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड नोंदणी क्रमांक केबीए/ बीएनके / के / ११९ / 
७० , दिनांक १५ सप्टेंबर १९ ७० असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत करण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येऊन सदर संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश देत आहे. त्याचप्रमाणे कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार विसर्जन अधिकारी म्हणुन 
श्री . चेतन चौधरी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल यांची विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. विसर्जन अधिकारी यांनी 
तात्काळ संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पनवेल. 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले :-( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२. 

( २) या कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / प्रा.म.या./ ३५, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ चे. 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र.जिदुविअ / शाखा-क / ७७ - / नोटीस / १८४ / सन २०१८ , दिनांक २० एप्रिल २०१८ . 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिविअ/ शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ६२४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो कि , 
श्री विरदेव मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., वरेडी, पो . हमरापूर , ता . पेण, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीईएन / आरएसआर / एसआर / 
४६६ / सन १२, दिनांक २ मार्च २०१२ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. व याच अधिनियमातील कलम 
१०३ (१) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . आर . पी . गोसावी, लेखापरिक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था (पदुम ), उडते पथक, रायगड 
अलिबाग यांची नेमणूक करीत आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार 
आहे असे अगर तिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या 
व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे, दस्तऐवज, पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट - कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रायगड - अलिबाग . 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिविअ/ शाखा -क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ६२३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग आदेश देतो की , 
श्री सद्गुरूकृपा दूध खरेदी विक्री करणारी सहकारी संस्था मर्या., वावंजे , ता. पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
अजीओर / ओ/ ४७३ / डी / सन १४ , दिनांक २७ मे २०१४ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. व याच 
अधिनियमातील कलम १०३(१) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड 
अलिबाग यांची नेमणूक करीत आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार 
आहे असे अगर तिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या 
व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज, पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट - कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था (दुग्ध), 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ / ११-१७ शके १९ ४० ५७ 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ६२६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , 
कुडगाव मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., कुडगाव, पो . दिघी, ता . श्रीवर्धन , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक ३०२१० , दिनांक ७ नोव्हेंबर १९ ६० 
अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. व याच अधिनियमातील कलम १०३(१ ) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक 
म्हणून श्री . आर. पी . गोसावी, लेखापरिक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था ( पदुम), उडते पथक, रायगड- अलिबाग यांची नेमणूक करीत आहे. 
उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या मालमत्तेवर, वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज , पुस्तके 
याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट-कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रायगड- अलिबाग . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ६२८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , 
हनुमान दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फाळकेवाडी, ता . महाड, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी / अजीओर / ओ/ ३५१/ 
डी / सन ९ ३, दिनांक १८ नोव्हेंबर १ ९९ ३ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. व याच अधिनियमातील कलम 
१०३(१ ) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था (दुग्ध), रायगड- अलिबाग यांची नेमणूक 
करीत आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा 
अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज , 
पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट- कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

रायगड - अलिबाग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ८ 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ / ११-१७ शके १९ ४० 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ६२७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , 
विजय मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., रहाटाड, ता . तळा, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक केबीए / आरएसआर / ७०१ , दिनांक १९ जुलै १९ ७६ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. याच अधिनियमातील कलम १०३(१) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून 
श्री . आर. जे. भाटकर , सहकार अधिकारी श्रे-२ यांची नेमणूक करीत आहे. 

उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर ( २ ) संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा 
अधिकार असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे, दस्तऐवज , 
पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट- कलम (२ ) मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आंत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


. 


अलिबाग , 

निलेश शिंदे, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रायगड - अलिबाग . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआरउ / एचएसजी /टीसी/ १५८२३ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर-उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जय आनंद बंगलो को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड., फायनल प्लॉट नं . १०५, टीपीएस III 
जांबळी लेन , बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ० ९ २, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

सं . वि . निकम , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

आर उत्तर विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी/(टी.सी.)/ ३९१०/ २०१८-२०१९ / ४४४ / सन २०१८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लब्धी गार्डन्स पेट्युनिया आणि क्रिमसन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित- दहिवली तर्फे 
वरेडी सर्व्हे नं . ८१ हिस्सा नं . १,२,३ क्षेत्र ३२६.९ ४ चौ.मी. ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ५ ९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/ (टी.सी.)/ ३९ ११/ २०१८-२०१९ / ४४७ / सन २०१८. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लब्धी गार्डन्स आयवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित - दहिवलीतर्फे वरेडी सर्व्हे नं . ८१ , 
हिस्सा नं . १,२,३ क्षेत्र २७०.५ ९ चौ.मी. ता . कर्जत , जिल्हा रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


- 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी / (टी.सी.)/ ३९ ०९ / २०१८-२०१९ / ४४३/ सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लब्धी गार्डन्स सेज आणि वियोला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित-दहिवलीतर्फे वरेडी 
सर्व्हे नं . ८१, हिस्सा नं . १,२,३ क्षेत्र २९ ६.१३ चौ.मी. ता . कर्जत, जिल्हा रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 


दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / ( टी.सी.)/ ३९ १२/ २०१८-२०१९ / ४४८ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लब्धी गार्डन्स हायसिंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित- दहिवलीतर्फे वरेडी सर्व्हे नं . ८१, 
हिस्सा नं . १,२,३ क्षेत्र २७०.५ ९ चौ.मी. ता . कर्जत , जिल्हा रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ८ अ 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टि.सी.)/ ३९ १३ / २०१८-२०१९ / ४५१/ सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लब्धी गार्डन्स डेझी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , दहिवली तर्फे वरेडी सर्व्हे नं . ८१, 
हिस्सा नं . १,२,३ क्षेत्र १६३.४४ चौ.मी. ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६० मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टि.सी.)/ ३ ९ १४ / २०१८-२०१९ / ४५३/ सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लब्धी गार्डन्स बेजिल आणि कोरिंथियन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, दहिवली तर्फे 
वरेडी सर्व्हे नं . ८१, हिस्सा नं . १,२,३ क्षेत्र २९ ५.७४ चौ.मी. ता . कर्जत , जिल्हा रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० मधील नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 


दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी / (टि.सी.)/ २०१८-२०१९ / ३७७० / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हिलसाईड रेसीडेन्सी विंग-ए, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , दहिवली, ता . कर्जत , जिल्हा 
रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) चा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


कर्जत , 


दिनांक २६ एप्रिल २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० ६१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टि.सी.)/ ३ ९ ७७ / २०१८-२०१९ / ६१ ९ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राष्ट्रपिता ज्योतीबा फुले सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कर्जत , आनंदनगर , स . नं . 
७०१ ते ७०४ एकूण क्षेत्र ४७१.८० चौ.मी. मौजे आनंदनगर , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी /( टि.सी.)/ ३ ९०६/ २०१८-२०१९ / ४१० / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सनराईज होम्स.फेज-२, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. दामत-सर्व्हे नं . ७१/१ अ, ७१/ 
१-ब-२, मौजे दामत , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९ ६० व नियम १० (१) अन्वये वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएचई / एचएसजी/टिसी/ २४४३/ १६१३३/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एच-पूर्व विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , मिडास अॅव्हेन्यु को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . १६६०- सी , मिलिट्री 
रोड, कालिना , सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०२९, नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू- एच-ई/ एचएसजी टीसी १६१३३ / २०१८-२०१९ / २०१८ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

एच-पूर्व, विभाग, मुंबई. 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , ठाणे, कोकण भवन यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए /पीएलजी/ अजीआर / ( ओ)/३७७/२०१८-१९.-या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यांत येते की , डहाणू आगार मच्छिमार 
सहकारी संस्था, मर्या, मु . डहाणू आगार, पो. डहाणू, जि . पालधर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. 
२४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ( सागरी मच्छिमार) असे आहे . 


. 


" 


कोकण भवन , 


एस . बी . दाभाडे, 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

ठाणे , कोकण भवन . 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) 

झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ४ / सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, लक्ष्मी हाईटस् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, प्लॉट नं . 
३०७, सी.टी.एस. नं . ४३४ , ४३४/१ ते १२ ऑफ व्हिलेज गोरेगांव , जवाहर नगर, रोड नं. १६, गोरेगांव ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६२ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टी.सी./ १२९ ४३/ सन २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " 

असे करण्यात आले आहे . 


. 


~ 


“ 


“ 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि / अ -१/ SRA/ W/OW/ २०१८ / १६३७८ / सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , पंचमुखी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ८० ( पार्ट ), मौजे- कांजुर, ता. कुर्ला, अशोक केदारे चौक , ९० फुट रोड, भांडुप ( प .) मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ 
टी.सी./ १२९ ३५ / सन २०१८ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 

असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ / ११-१७ शके १९ ४० ६३ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / एसआरए/ एचएसजी/टीसी/ १२९ ३७/ सन २०१८ /SRANCO/OW/ १६२७७.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, द समिट बिझनेस पार्क 
प्रिमायसेस सहकारी संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . २६५, २६६, २६६ / १-१७२ ऑफ व्हिलेज गुंदवली, ता . अंधेरी , अंधेरी ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० ०९ ३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ टी.सी. / १२९ ३७/ सन २०१८, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बाजीराव शिंदे, 
मुंबई , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी/ १२ ९ ३८ / सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सुपार्खा इटर्निया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
सी.टी.एस. नं . १३३/१, १३३/१ ते ६७ ऑफ व्हिलेज मोगरा, ता . अंधेरी, ओल्ड नागरदास रोड, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६९, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी./ १२९ ३८ / सन २०१८, दिनांक नोव्हेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्ग गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक एमयूएम/ एसआरए/ एचएसजी/टीसी/ १२९ ३९/ सन २०१८ / SRA/ CO /OW/ १६५८१.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, द्रिष्टी हाईटस् सहकारी 
संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ३६८ / २७ ९ ( पार्ट ) आणि ३६८/२८१ ऑफ व्हिलेज मोगरा, प्लॉट नं . ७४ , ७५, विजय राऊत मार्ग, पंजाब 
नॅशनल बँक जवळ , शेर -ए-पंजाब ले- आऊट , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ टी.सी./१२९ ३९ / सन 
२०१८, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ 
चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ . 


बाजीराव शिंदे , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


एल -विभाग , 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१ ९/ माघ/ ११-१७ शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम-२/ डब्ल्यूएल / एचएसजी /टीसी /१० ९९ ५/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
एल-विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भक्तानी क्रिषांग बी -विंग को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सब प्लॉट नं . २० , 
२१ , २२ ऑफ प्लॉट सर्व्हे नं . ६( पी ) सीटीएस नं . ११( पी), व्हिलेज चांदिवली, पवई, मुंबई ४०० ०७६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " 

असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


मुंबई, 
दिनांक २६ जुलै २०१८ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी/१६१०५ /२०१८-२०१९ / सन २०१८ / ३५ ९७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्रेयस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ६, वीरा देसाई रोड , 
अंधेरी (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९६१ चा २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 
दिनांक २४ जुलै २०१८ . 


प्रताप पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के / पश्चिम विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / ५८६ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
सिद्धि विनायक दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/(टीसी)/ ३०६ ९ ७ / सन २०१८, सर्व्हे नं . 
३६ , हिस्सा नं . ५ पैकी , मौजे सागाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( १९ ६१ चा २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 


दिनांक १२ जुलै २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


